केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय पशुधन विकास योजने 
अंतर्गत (NLM) Rural Backyard Pig 
Development Scheme (ग्रामीण भागामध्ये 
परसातील वराह पालन योजना) अंतर्गत 
(General Component) या योजनेकरीता 
नवीन लेखाशीर्षास मान्यता देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पविआ-१०२१/प्र.क्र.१११/पदुम-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक: ०१ डिसेंबर, २०२१ 


वाचा- १. कृषि, wpa, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाचा शासन निर्णय 
क्र.एनएलएम-२०१४/प्र.क्र.१७०/पदुम-४, दि.२५.१०.२०१४ 
२.केंद्र शासनाच्या WAS विभागाचे क्र. आर-९९०११(११)१/२०२०-एएनएलएम- 
डीएडीएफ (General Component), नवी दिल्ली, दि.१.२.२०२१ 
३. आयुकत पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालयीन पत्र क्र. प्नुधन-२/तां/ 
प्र.क्र.३३/१९६७/२०२०पसं-१३, पुणे दि.१.३.२०२१ 


शासन निर्णय- 

केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय पशुधन विकास योजने अंतर्गत (NLM) Rural Backyard Pig Development 
Scheme (ग्रामीण भागामध्ये परसातील वराह पालन योजना) अंतर्गत (General Component) या योजनेच्या 
अंमलबजावणीसाठी खालील नवीन लेखाशीर्षास मान्यता देण्यात येत आहे. 


मागणी क्र.डी-०४ Demand No. D-04 
२४०३ - पशुसंवर्धन 2403 - Animal Husbandry 
qo2- WI q महिष विकास 102 - Sheep & Wool Development 
(99) राष्ट्रीय पशुधन अभियान (11) - National Livestock Mission 
(११)(१५) राष्ट्रीय ages अभियानांतर्गत ग्रामीण (11)(15) Rural Backyard Pig 

परसबाग वराह पालन योजना Development Scheme Under 

(६०% केंद्र हिस्सा) (कार्यक्रम) National Livestock Mission 
३३- अर्थसहाय्य (60% Central Share) (Scheme) 
संगणक संकेतांक (२४०३ इ ०६६) eee 

CRC (2403 E 066 ) 

मागणी क्र.डी-०४ Demand No. D-04 


2403 - Animal Husbandry 


२४०३ - पशुसंवर्धन 
102 - Sheep & Wool Development 


१०२- पशु व महिष विकास 


(११) - राष्ट्रीय पशुधन अभियान (11) - National Livestock Mission 


(११)(१६)-राष्ट्रीय wae अभियानांतर्गत ग्रामीण (11)( 16 ) Rural Backyard Pig 
Development Scheme Under 


परसबाग वराह विकास National Livestock Mission 
(30% राज्य हिस्सा) (कार्यक्रम) (30% State Share) (Scheme) 
33- अर्थसहाय्य 33 — Subsidies 
संगणक संकेतांक (२४०३ इ ०७५) CRC (2403 E 075) 


शासन निर्णय क्रमांकः पविआ-१०२१/प्र.क्र.१११/पदुम-३ 


२. सदरचा झासन निर्ण नियोजन विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र.२०४/१४३१, 
दिनांक ४.६.२०२१ तसेच वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र.३४२/२०२१/व्यय-२, दिनांक 
७.७.२०२१ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संगणक सांकेताक २०२११२०११५५४३६३४०१ असा आहे. 
सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशाने व नावाने, 


VIKAS TULSHIRAM 
KADAM 


(विकास तु. कदम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्‍त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी. 
३. प्रधान महाळेखापाल (लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
४. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
५. सर्व प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन. 
६. सर्व जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त. 
७. सर्व जिल्हा पश्युसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद. 
८. वित्त विभाग (व्यय-२/अर्थ-१५), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
९. नियोजन विभाग विभाग (का.१४११/१४३१), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी 
११. कक्ष अधिकार पदुम-१/१६, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१२. निवड नस्ती (पदुम-३). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


